प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात पदव्युत्तर 
श्रेणीवर्धन राज्य हिस्सा vo tab योजनेंतर्गत 
मंजूर निधीतून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 
यांना यंत्रसामुग्री खरेदीस एकत्रित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१ /प्र.क्र.६९/प्रहा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२१ 
वाचा : १ शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/ प्र.क्र. ८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
शासन निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं /यंसाख / 
४०% राज्य हिस्सा/झावैमवरु/एप्रस्ताव/१- म /२१५६/२०२१, दिनांक १०.०२.२०२१ 
शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ०४ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये यांना सदर वित्तीय वर्षात 
पदव्युत्तर श्रेणीवर्धन राज्य हिस्सा ४० टक्के योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त झालेल्या व प्राप्त होणाऱ्या 
सामाईक स्वरुपाची यंत्रसामुग्री वगळता उर्वरित रुपये ६,९६,१३,०७०/- (रुपये सहा कोटी, 
शहाण्णव लक्ष, तेरा हजार, सत्तर फक्त) इतक्या रक्कमेची खालील संस्थांना यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


2 


अ.क्र संस्थेचे नांव एकूण किंमत 
[a इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर १२५८६३०७ 
२ | डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड | ११७०४००० 
३ | बी.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे ८९८३१९२ 
४ | विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, लातूर ४६४३४१४ 
५ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला ९४४१८१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१ 


अ.क्र 


संस्थेचे नांव 


एकूण किंमत 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज 


१४०९९१० 


श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 


४८९७६३२ 


श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे 


१५९७४६७२९९ 


एकूण ६९६१३०७० 


१०. 


सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता सोबतच्या परिशिष्टात 
नमूद बाब व संस्थापरत्वे मंजूर / प्राप्त अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

पदव्युत्तर श्रेणीवर्धन योजनेतंतर्गत प्रस्तावित केलेली यंत्रसामुग्री संबंधित योजनेतंर्गत 
अनुज्ञेय आहे याची खातरजमा संबंधित संस्थांनी केलेली आहे. 

सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा Badal इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१ 


११. उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षफाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधीत संस्थांना पदव्युत्तर श्रेणीवर्धन राज्य हिस्सा Yo टक्के 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


(सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखाशीर्ष पदव्युत्तर अभ्यासक्रम श्रेणीवर्धन (४२१० २१२४) 
मागणी क्र.- एस -०४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००)(३९) राज्य शासकीय वैद्यक महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व दर्जावाढ 

करणे व नवीन पदव्युत्तर पाठयक्रम सुरू करणे व पदव्युत्तर 
विद्यार्थ्याच्या संख्येत वाढ करणे (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 

4Q यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० २१२४) 


३. सदर झासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक२०२१०३०५११५९४७८०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१ 


. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 

. अधिष्ठाता, डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड 
. अधिष्ठाता, बी.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 

. अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था,लातूर 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 

र 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज 


१०.अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 
११.अधिष्ठाता, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे 
१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / नांदेड / पुणे / लातूर / अकोला / मिरज / 


यवतमाळ / धुळे 


१३.निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक यंत्रख -2029 /प्र.क्र.६९/प्रछञा -१, 


दिनांक ०५ मार्च,२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट -१ 
अ.क्र । संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग | एकूण 
किंमत किंमत 
| इंदिरा गांधी | अल्ट्रा सोनिक कटिंग अँण्ड शि १९२९४०८ | १९२९४०८ 
शासकीय वैद्यकीय | कोगुलेहशन Fal हार्मोनिक 
महाविद्यालय, स्कॅल्पेल 
नागपूर एनडोक्ळलीनर हितं ८००००० ८००००० 
क्लिनिकळ आंडिओमीटर २ ea ८९२५०० | ८९२५०० 
चॅनेल 
पेटा हेड मायक्रोस्कोप शि १३००००० | १३००००० 
बबल सीपीएपी (कंप्रेसर विथ | 3 | ३६२१३३ | १०८६३९९ 
अँक्सेसरीज) 
रेटिनळ GR विथ फंडस a २६८८००० | २६८८००० 
फ्लूरोसेंस एंजियोग्राफी 
लेबर टेबल ६ | १६५००० | ९९०००० 
व्हिडीओ असिस्टेड थोरोस्कोपी | १८००००० | १८००००० 
सर्जरी युनिट विथ हॅड 
इन्स्ट्रमेंट्स Sea सेट 
हायड्रॉलिक ओटी टेबल छं २७५००० । ११००००० 
एकूण किंमत १९ १२५८६३०७ 
2 | St. शांकरराव | आर्टेमिस [ae ३५४००० | ३५४००० 
चव्हाण शासकीय | एलईडी फोटोथेरपी ५ | ५०००० | २५०००० 
वैद्यकीय एलईडी सर्जिकल लाइट (७००- fal १५००००० | १५००००० 
महाविद्यालय, ७०० बटरफ्लाय) 
विष्णुपुरी, नांदेड नेओनेटल रेडियंट वार्मर ६ | ५०००० | ३००००० 
पल्स ऑक्सिमीटर षु ६०००० ३००००० 
पेडियाट्रिक अण्ड नेओनेटल | 2 | ८००००० | १६००००० 
व्हेन्टिलेटर 
फुलली ओटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री ia 4300000 | 4300000 
अँनालायझर मॉडेल - EM3§0 
बबल सी-पीएपी २ २००००० ९४००००० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१ 


अ.क्र । संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग | एकूण 
किंमत किंमत 
बायनोकक्‍्युलर मायक्रोस्कोप विथ | 2 | २००००० | ४००००० 
बॅटरी बॅकअप 
मल्टीपारा मॉनिटर 2 | १५०००० | 300000 
मल्टीर्पपज ऑपरेडान टेबल चिड १५००००० | १५००००० 
लीगऱयूअर eee १५००००० | १५००००० 
साइटोन्ट्रीफ्यूज १ | ५००००० | ५००००० 
हाय एंड इलेक्ट्रो काटरी Aalst Ea 4400000 | १५००००० 
एकूण किंमत ३१ ११७०४००० 
3 | बी.जी.शासकीय =| 300 एमए एक्सरे Falls विथ a १५६०००० | १५६०००० 
वैद्यकीय फ्लॅट पॅनेल डिटेक्टर 
महाविद्यालय, पुणे | price Es ४७७५००० | ४७७५००० 
थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी fel ४२५६० ४२५६० 
बेच टॉप ट्यूब सीलर Es १३३४०० | १३३४०० 
मॅन्युअल प्लाझ्मा एक्सप्रेसर ११ १ | २१११२ । २३२२३२ 
हाय अण्ड ड्रिल फार इअर As णि २२४०००० | २२४०००० 
स्कलबेस सर्जरी 
एकूण किंमत १६ ८९८३१९२ 
४ | विलासराव देशमुख | एअर स्टरलायझर 3 | 30462 | सात 
शासकीय वैद्यकीय | एमएल स्कोपी सेट a १००२३६ | १००२३६ 
विज्ञान संस्था, | ऑक्सिजन कॉनस्ट्रेटर ४ | ६०३१८ | २४१२७२ 
डा ऑक्सिजन ट्रॉली १४ | ४९०० ६८६०० 
HPA कार्ट ट्रांली ७ | ४२५०० | २९७५०० 
जंबो ऑक्सिजन ट्रॉली १४ | ९९०० १३८६०० 
डिजिटल बायसायकल | २५००० २५००० 
अर्गोमीटर 
पोर्टबळ कलर डॉपलर i १९८९१२० | १९८९१२० 
अल्ट्रासाऊंड मशीन 
पोर्टेबल स्पायरोमीटर eal ५०००० ५०००० 
फितल मॉनिटर 2 | १०६४०० | २१२८०० 
फोलडींग स्ट्रेचर STA १0 १९९०० । १९९००० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१ 


अ.क्र । संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग | एकूण 
किंमत किंमत 
माणिकिन्स २ ९०००० १८०००० 
मेडिसीन ट्राली १४ | १३९०० | १९४६०० 
मार्टरी कबिनेट द्वि ४७०००० ४७०००० 
व्हील चेअर डिलक्स एस.एस. १० | ० | १३५०० | १३५००० 
सलाईन CES 900 | २५०० २५०००० 
एकूण किंमत १८५ ४६४३४१४ 
५ । शासकीय वैद्यकीय पल्स आक्सिमीटर faa) ५ | ४४००० | २२०००० 
महाविद्यालय, नेओनेटल प्रोब्स 
अकोला ast sath सेंट्रल | ३० | १०००० | ३००००० 
ऑक्सिजन सिस्टीम इन 
पेडियाट्रिक वॉर्ड 
इनडायरेक्ट ओपथोमोस्कोप (१. २२३४४० | २२३४४० 
इमरजन्सी shal कार्ड [aes ० | २९४४० । २९४४० 
ओप्थालमिक ऑपरेशन टेबल 2 | ८८००० | १७६००० 
चेअर युनिट विथ हायड्रॉलिक | ९५००० ९५००० 
सर्जन स्टूल 
डिसन्फेकडन जनरल सिस्टीम estes १४५९५०० | १४५९५०० 
डीप फ्रोजर २० सी 2 | ५४३५१ | १०८७०२ 
डॉक्टर लॉकर १५ | १७८०० | २६७००० 
ड्राय बाथ १ १७५४०० | १७५४०० 
फालर बेड विथ मटरेसेस | 9° | o | २४५०० | २४५००० 
फेटल मॉनिटर (एनएसटी मशीन) | ३ | १४०००० | ४२०००० 
बबल सीपीएपी 2 | ३९४१३२ | ७८८२६४ 
बेड साइड स्क्रीन ४५ | २००० ९०००० 
मल्टीपारा मॉनिटर विथ अडल्ट, | 3 | २७५६०० | ८२६८०० 
पेडयाट्रिक अँण्ड नेओनेटल प्रोब्स 
मोबाइल एक्स-रे युनिट ३ | ११००००० | 3300000 
व्हाल्यूमेट्रिक इनफ्यूजन पंप ५ । ४४५४२ । २२२७१० 
सिरिंज इनफ्यूजन पंप | 9° | २२९६० | २२९६०० 
एकूण किंमत १४९ ९४४१८१६ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१ 


अ.क्र । संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग | एकूण 
किंमत किंमत 
६ । शासकोय वैद्यकौय | १६ चॅनेल सीसीटीव्ही युनिट हिं १०४३०० | १०४३०० 
महाविद्यालय, अनथोपोमेट्रिक सेट 2 | ९०००० | १८०००० 
मिरज एअर hed ४ फीट 8 २६००० १०४००० 
एअर HCA ६ फीट pa २९५०० २९५०० 
डरमोटोस्कोप eal ८४००० ८४००० 
प्रोफडानल इलेक्ट्रिक हीट गन चिव ९११० ९११० 
फोटोकॉपीयर मशीन (झेरॉक्स ha १६६००० | १६६००० 
मशीन) 
TINS मायक्रोस्कोप |२५ । ११५०० | २८७५०० 
स्टूडंट टाईप 
बेसीक अँनेस्थिशिया मशीन LES? | ९५००० ९५००० 
मॅन्युअळ इंडक्हान फाइल षि २२५०० २२५०० 
सीलिंग Halt 
वाइस अनालायझर १ 200000 | २००००० 
व्हीडीआरएल ठोकर हिं ५५००० ५५००० 
स्कॅनर लीगल साइज २ | ३६५०० (93000 
एकूण किंमत ४२ १४०९९१० 
७ | st वसंतराव नाईक | नासोफरींगो लरिन्गोस्कोप | 9 | ८३८८०० | ८३८८०० 
शासकीय वैद्यकीय | बेसिक पेडियाट्रिक रिजीड | १३५८८३२ | १३५८८३२ 
महाविद्यालय, ब्रॉन्कोस्कोप सेट 
यवतमाळ बोन डिस्ट्रक्युलेटेड ९ ३००००० । २७००००० 
एकूण किंमत | 99 | q ४८९७६३२ 
८ | श्री. भाऊसाहेब हिरे | ६०० एमए डिजिटल एक्स-रे 7 ५८००४८० | ५८००४८० 
शासकीय वैद्यकीय | मज्ञीन / डिजिटल रेडियोग्राफी 
महाविद्यालय, धुळे | सिस्टम 
एक्झिमर लेसर [Eee] १६२४००० | १६२४००० 
नर्व्ह कंडकान वेग मशीन, i ३९०००० | ३९०००० 
एनसीव्ही / ईएमजी / ईपी ४ 
चॅनेळ विथ एक्सेसरीस 
पब्लिक अँड्रेस सिस्टम २ | ६०९३२ | १२१८६४ 
gat थेरपी आणि एनबीयृव्हीबी (al ४९२२८०७ | ४९२२८०७ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.६९/प्रशा-१ 


अ.क्र । संस्थेचे नांव यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग | एकूण 
किंमत किंमत 
फोटो थेरपी 
मल्टीपारा मॉनिटर -३ पॅरा हवि ११०००० | ११०००० 
मोनोक्युलर स्टूडंट मायक्रोस्कोप | 94 | २०००० | ३००००० 
रेफ्रिजिरेटेड सेट्रीफ्यूज मशीन Es १५७६४८ | १५७६४८ 
व्हिडिओ डरमोटास्कोप विथ aa 2420000 | 2420000 
त्रिसोचन अनालिस सॉफ्टवेअर 
एकूण किंमत २४ १५९४६७९९ 
एकूण किंमत ४७७ ६९६१३०७० 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


